नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई येथील नवीन 
व्यावसायिक न्यायालयांकरीता संगणक सामुग्री 
खरेदी करण्याच्या रु. ३९,८५,३६०/- इतक्या 
रकमेच्या प्रस्तावास प्रक्ञासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संगणक -२०२०/प्र.क्र.११/का.०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जून, २०२१. 


वाचा :-१) विधि व न्याय विभागाचा शासन निर्णय क्र. विशोन्या १३१६/१३३/ प्र.क्र.१४/का.९, 

दिनांक १३.०९.२०१९. 

२) प्रबंधक, (निरिक्षणे-१), मा. उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
A(Spl.)/Misc./39/2020, दिनांक ३०.०१.२०२०. 

३) विभागाचे समक्रमांकाचे पत्र दिनांक ८.९.२०२० व ०४.१२.२०२०. 

४) सहायक प्रबंधक, (निरिक्षण), मा. उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
A(Spl.)/Misc./98/2024, दिनांक ०१.०३.२०२१. 

५) विभागाच्या दिनांक २४.०३.२०२१ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र. १ येथील विधि व न्याय विभागाच्या शासन निर्णयानुसार नगर दिवाणी व सत्र 


न्यायालय येथे १६ व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आळेली आहे. सदर 


१६ व्यावसायिक न्यायालयांकरीता संगणक सामुग्री खरेदीबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ अन्वये 


मा.उच्च न्यायालयाकडून शासनास सादर करण्यात आला होता. तद्नंतर संदर्भ क्र. ४ अन्वये ४ 


व्यावसायिक न्यायालयांकरीता संगणक खरेदीबाबतचा सुधारीत प्रस्ताव मा.उच्च न्यायालयाने 


सादर केला आहे. या प्रस्तावास विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक 


२४.०३.२०२१ रोजीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई येथील ४ नवीन व्यावसायिक न्यायालयांकरीता 


संगणक सामुग्री खरेदीच्या रु. ३९,८५,३६०/- (अक्षरी रु. एकोणचाळीस लक्ष पंच्याऐंशी हजार 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक -२०२०/प्र.क्र.११/का.०७ 


तीनशे साठ फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


2. याबाबतच्या संगणक सामुग्रीचा तपशिळ "परिशिष्ट-अ" प्रमाणे आहे. 


३. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १.१२.२०१६ 


मधील तरतुदीनुसार आणि दिनांक २४.०८.२०१७ व ८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील 


तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


8. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र 2093/0. .30/2093/ 


विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग- 


१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ मधील २ व ३ या अटींच्या अनुषंगाने 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 


संदर्भ क्र. ३९३/२०२०/व्यय-५, दिनांक ०८.०९.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥8/99॥॥8.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२८१४५३४२९२१२ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


o,e . Digita in Virsen Jiwane 
N n V [ Nn DN: c=IN, ment Of Maharashtra, ou=Law and 
l I | I se Ju , postalCode=400032, 5 hi 
25. 


24d471400fbcfb074e051 
rialNut 


1 serialNi 38da45fc182de9210d4220cd41371018a4d6f0 
| Wa Nn e 0892e5d1478cba8413afb06c03, cn=Nitin Virsen Jiwane 
Date: 2021.06.28 15:04:43 +05'30' 
(नि. वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 


५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


2, st=Maharashtra, 
b995089773c42d6ed2475cd061a337b7 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक -२०२०/प्र.क्र.११/का.०७ 


७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१०. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ठाकरसी हाऊस ३, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, 


QU मजला, Bot वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड Eke, मुंबई. 
११. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, जुने सचिवालय आवार, फोर्ट, मुंबई-३२. 
१२. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक -२०२०/प्र.क्र.११/का.०७ 


"परिशिष्ट अ' 

Sr. No. Hardware Name Quantity Rate Total Amount 
1 15 equivalent Desktop ie 88,899/- 7,11,192/- 
2 ~|I3 equivalent Desktop 24 98,990/- 23,75,760/- 
3 _|Duplex Laser network printer 4 17,024/- 68,096/- 
4  |MFD Network Printers 4 13,340/- 53,360/- 
5 Display Board Monitor with Thin Clients 4 40,000/- 1,60,000/- 
Li Extra Monitor with Splitter a 5,790/- 46,320/- 
7 — |Splitter for display board 4 1,000/- 4,000/- 
es UPS for Computers 16 10,100/- 1,61,600/- 

PER COURT COMPLEX REQUIREMENT 
Ee Information Kiosk 1 83,500/- 83,500/- 
10 |Projector with Screen 1 1,27,848/- 1,27,848/- 
11 |USB Hard disk for backup 1 4,197/- 4,197/- 
12  |UPS for network 4 10,100/- 40,400/- 
13 /VC equipment 1 1,49,087/- 1,49,087/- 
Total 39,85,360/- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


